अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
“उपसंचालक, गट-अ " संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-१२२२/प्र.क्र.४/का.१४२७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- §/3/2023. 
शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ चे कलम ४(४) (दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयातील “उपसंचालक, गट-अ” या संवर्गातील खाली नमूद अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
(१) (२) (३) 
षि श्री. श्रीराम पाचखेडे, उपसंचालक, 
जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास), जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
जिल्हा मानव विकास समिती, गडचिरोली 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याने बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदग्रहण अवधीत 
बदलीच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (Dies Non) म्हणून 
गणला जाईल. 

३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ च्या तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी 
पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस 
पात्र ठरतील. 


४. नियोजन विभागाच्या या शासन आदेझान्वये श्री. श्रीराम पाचखेडे, जिल्हा नियाजन अधिकारी (मानव 
विकास), जिल्हा मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया यांची बदली प्रशासकीय 
कारणास्तव करण्यात येत असल्याने त्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व 
दैनिक भत्ता देय राहील. तसेच या शासन आदेशान्वये श्री. श्रीराम पाचखेडे यांना या आदेशाच्या 
दिनांकापासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे श्री. श्रीराम पाचखेडे यांनी पदभार सोडल्याचा तसेच 
स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत अवर सचिव, नियोजन विभाग यांना balaso.gaikwad@nic.in या ई-मेल 
पत्त्यावर तसेच संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना कळवावा. 


शासन आदेठा क्रमांकः बदली-१२२२/ प्रक्र.४/का.१४२७ 

प्‌. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेश उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३०३०६१७०७०२३८१६ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


. नांवाने Digitally signed by DEEPAK SHIVAJIRAO DESAI 
महाराष्ट्राचे Td राज्यपाल याच्या आदेशानुसार Test सार व नांवाने DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
य्य 3 9 DEPARTMENT, 
2.5.4.20=4d1 1b2ee4dfa01 facc6eS8028a3bde93d4ac81d87ed6247ca0fb3a82 
7602426, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F3A85577333780DB2D347FAB235605A8C51E9CF8DC3339F6 
4ABA61827C8COOOD, cn=DEEPAK SHIVAJIRAO DESAI 
Date: 2023.03.06 17:10:58 +05'30' 
(दि. शि. देसाई) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित अधिकारी (मार्फत: अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.उप मुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

४. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

७. सहसचिव/उपसचिव/विशेष कार्य अधिकारी (सर्व, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (सवी 

९. उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालये (सर्व) 

१०. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय, मुंबई. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया/गडचिरोली. 

१२. जिल्हाधिकारी, गोंदिया/गडचिरोली. 

१३. जिल्हा मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया. 

१४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया. 

१५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली. 

१६. श्री. श्रीराम पाचखेडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास), जिल्हा मानव विकास समिती, 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया 
१७. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


